राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील सहआयुक्त 
(गट-“अ* संवर्गातील अधिका-यांची 
दि.०१.०१.२०१५ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता 
यादी 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः इएसटी-१७१६/प्र.क्र.८८/राउशु-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१मे, २०१६. 


वाचा : - शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्र.इएसटी-१७१६/प्र.क्र.८४/राउशु-१, दि.५ मे, २०१६ 


परिपत्रक :- 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील सह आयुक्‍त (गट-अ) या संवर्गातील अधिका-यांची 
दि.१.०१.२०१४ ची जेष्ठता यादी संदर्भाधीन दि.५.०५.२०१६ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द केली आहे. 
राज्य उत्पादन Bou विभागातील सहआयुक्त (गट "अ" या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०१५ 
रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी सोबत जोडलेली आहे. सदर सेवाजेष्ठता यादी सर्व संबंधित 
अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी. सदर ज्येष्ठता यादीमध्ये दर्शविलेला जेष्ठता क्रमांक व इतर 
माहितीबाबत काही आक्षेप असल्यास अथवा चुकीची माहिती दर्शविळी आहे असे वाटत असल्यास हे 
परिपत्रक प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांत शासनास प्रतिवेदन सादर करण्याच्या सूचनाही 
त्यांना देण्यात याव्यात. विहीत मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या प्रतिवेदनांचा विचार करुन या पदाची 
दि. १.०१.२०१५ ची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. विहीत 
मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या प्रतिवेदनांचा विचार केला जाणार नाही.. 
२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१६०५३११६५४०८१६२९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Punam Hiraman Wagde 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


P unam H Iraman Wa g d @  ou=Joint Secretary, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, cn=Punam Hiraman Wagde 


(पु.हि.वागदे) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
त्यांना विनंती करण्यात येत आहे सदर तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी सर्व 
संबंधितांना मिळण्याबाबत आवऱ्यक ती कार्यवाही करावी व त्यांची पोच आपल्या दप्तरी 
ठेवावी. 
२. संबंधित अधिकारी (मार्फत राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.) 
३. राउशु-१ संग्रहार्थ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक इएसटी-१७१६/प्र.क्र.८४/राउश्ु-१, दिनांक ३१ मे, २०१६ चे सहपत्र. 


सह आयुक्‍त (गट-आ), राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 


अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग | जन्मतारीख | शासन सेवेत | पदावरील ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शेरा 
क्रमांक नियुक्ती । नियुक्तीचा | दिनांक/ज्येष्ठतेचा | दिनांक 
दिनांक मार्ग मानीव feta 
ze 3 8 4 ६ 9 ८ ९ ॥ __ मेळ. |. षी. ,| 
a श्री. व्ही. जी. इंदिसे । अजा | 22.92.9868 | 30.08.9980 | पदोन्नतीने | १८.०४.२०१३ | 39.92.2020 | बी.ए.एल.एल.बी. 


Punam Hiraman 


Wagde 


Digitally signed by Punam Hiraman Wagde 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Joint Secretary, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Punam Hiraman Wagde 
Date: 2016.05.31 16:59:49 +05'30' 


(पु.हि.वागदे) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


